उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/संस्थेमधीलळ व शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालयामधील प्राचार्य/संचालक या 
पदाच्या सन २०२१ मधील बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. ११२/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२१. 
आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहे. सदर 
अधिनियमातील कलम ४(४ (दोन) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱयाच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद प्राचार्य / 
संचालक यांची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. प्राचार्य / सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण शेरा 
क्र. संचालक यांचे महाविद्यालय/संस्था 
नाव 

[a] २ 1111880. त षु गी 

शासकीय महाविद्यालये/संस्था 

शि डॉ. वसंत संचालक, शासकीय विदर्भ | प्राचार्य, एलफिन्स्टन | विनंती 
वाबुराव हेळवी | ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती । महाविद्यालय, मुंबई येथील 

रिक्‍तपदी 

शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 

7 डॉ. Wala Wears, शासकीय अध्यापक | प्राचार्य, शासकीय अध्यापक | विनंती 
नामदेवराव महाविद्यालय, अंबाजोगाई, जि. | महाविद्यालय, भंडारा येथील 
पाटील बीड. रिक्‍तपदी 


२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. तसेच विनंतीवरुन बदली झालेल्या प्राचार्य / संचालक 
यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

३. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले 
प्राचार्य / संचालक विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील, याची खातरजमा 
करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन SIS क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. ११२/मशि-१ 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२४१४५१०१२६०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DATTATRAYA दण पा 
RAMBHAU KAHAR = Se ता 
(द.रा.कहार) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, व नागपूर, 
. संबंधित प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालय/संस्था व शासकीय अध्यापक महाविद्यालय 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, भंडारा व बीड. 
७. निवडनस्ती (म.शि. १). 


प्रत - 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


